मा. राज्यमंत्री महोदयांना हासकीय 
निवासस्थानाचे वाटप करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५२०/प्र.क्र.२५२/२३-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा:- (१) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः शानिवा-१५२०/प्र.क्र.९७/२३-अ, दि.१६ जून, २०२०. 
(२) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र. शानिवा-१५१८/प्र.क्र.५१०३/२३-अ, दि.२७ जुले, २०२०. 


शासन निर्णय :- 


श्री. संजय बनसोडे, मा. राज्यमंत्री ( पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम 
(सार्वजनिक उपक्रम) रोजगार हमी, भूकंप पुनर्वसन, संसदीय कार्ये) यांना "सुनिती-९” या शासकीय 
निवासस्थानाचे वाटप करण्याचा झासनाने निर्णय घेतला आहे. 
२. सन्माननीय राज्यमंत्री महोदयांनी पदावरुन मुक्‍त झाल्यानंतर त्यांना वाटप केलेले निवासस्थान 
पंधरा दिवसांच्या कालावधीत Rad करुन देणे बंधनकारक राहील. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२००९२९१५५६५४६४०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ral 

t=Maharashtra, 

167f2bf49a3b51 

je5e7 12f49f65856c2b2d28f9 
‘ar Wadnerkar 

Date: 2020.09.29 15:59:09 0" 


(रा. सु. वडनेरकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१ मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई- ४०० ००६. 
२. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
8 मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
षु. संबंधित मा. राज्यमंत्री महोदय, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
६. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 
मा. उपाध्यक्ष विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 
. मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 
१०. मा. उप सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 
११. मा. विरोधी पक्षनेता, (विधान सभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४००३२. 
१२. मा. विरोधी पक्षनेता. (विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 


abi: —f — 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५२०/प्र.क्र.२५२/२३-अ 


२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


१३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

१४. 
१६५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

कार्यकारी अभियंता (सा.बां), इलाखा शहर विभाग, बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई- ४००००१. 

उप अभियंता , पश्चिम (सा.बां) उप विभाग, मलबार हिल, मुंबई- ४००००६. 

उप अभियंता , दक्षिण (सा.बां)उप विभाग, एम.टी.डी.सी. कार्यालयासमोर, मुंबई- ४०००२०. 
उप अभियंता , मध्य (सा.बां)उप विभाग, वरळी, मुंबई - Yoo ०१८. 

सामान्य प्रशासन विभाग/का.क्र.१८, २१, २२ व ३१ (राजशिष्टाचार). 

निवड नस्ती/का-२३अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


